जलसंपदा प्रकल्पातून बिगर सिंचन 
पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक. बिसिंआ-२०१७/(३२१/१७)/सिं.व्य.(धो) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३/०३/२०१८ 


संदर्भः. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/(४४/१५)/सिं.व्य (धो),दि. १७/११/२०१६ 


प्रस्तावना :- 


१.० महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा व पुढे चाळू ठेवणे) अधिनियम, २०११ यातील कलम 
५ मधील १६(क) नुसार जलसंपत्ती प्रकल्पांमधील पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप राज्य मंत्रीमंडळाकडून केले जाईल 
अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ अन्वये राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांचे क्षेत्रिय 
वाटप राज्य मंत्रीमंडळाने निर्धारित केले आहे. या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २.३ मधील तरतुदीनुसार 
पिण्याच्या व औद्योगिक पाणी वापराच्या आरक्षण प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार मा.मंत्रीमंडळ 
उपसमितीला देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने शासनास प्राप्त झालेल्या खालील प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


२.० मा.मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांमध्ये चक्राकार पध्दतीने नस्तीवर घेतलेल्या निर्णयानुसार खालील 
तक्त्यातील रकाना क्र.२ मध्ये नमुद संस्थेला त्यांचे नावासमोर रकाना क्र.४ मध्ये नमूद पाणी आरक्षणास, 
परिच्छेद ३.० मधील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पाणी आरक्षणाची पाणी मागणी । पाणी वापराचा जलाझञयाचे नांव 
मागणी करणाऱ्या संस्थेचे नांव (दलघमी) प्रकार 

क्विं २ ३ In क | 4 

7 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सन घरगुती पिण्यासाठी । उसगाव धरणातून 


२०१४-१५ WRG नळ पाणी ०.१२१ 
पुरवठा योजनेकरीता उसगांव 


धरणातून पाणी आरक्षण 
२ भारती विद्यापीठ मौजे लवळे,| घरगुती ०.१४२३ | पिण्यासाठी | मुळा नदीतून लवळे को.प. 
ता.मुळशी, जि .पुणे बंधाऱ्या जवळून 


३ निसर्गोपचार ग्रामसुधार ट्रस्ट,| घरगुती ०.०२६३ | पिण्यासाठी । खडकवासला प्रकल्पाच्या 


उरुळीकांचन, ता.हवेली, जि.पुणे. नवीन मुठा उजवा कालवा 
कि.मी. ४८/१०० 
४ ब्रम्हा फाऊंडेशन, मौजे वारक,| घरगुती पिण्यासाठी । मुळशी मध्यम प्रकल्प / 


ता.मुळशी, जि.पुणे. ०.०३२१५ मुळा नदीतून 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०१७/(३२१/१७)/सिं.व्य.(धो) 


त 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कडून 
प्रस्तावित येणापूर पाणी पुरवठ 
योजना ता.चामोशी जि.गडचिरोली 
करिता वैनगंगा नदीवरून गणपूर 
गावाजवळून ०.२४१ द.ल.घ.मी.चा 
बिगर सिंचन आरक्षण प्रस्ताव 


घरगुती 
0.269 


पिण्यासाठी 


वैनगंगा नदीवरून गणपूर 
गावाजवळून 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कडून 
प्रस्तावित जलस्वराज्य टप्पा-२ 
अंतर्गत नांदगाव जानी, पाणी पुरवठा 
योजना, ता.ब्रम्हपुरी जि.चंदपूर 
करिता वैनगंगा नदीवरून नांदगाव 
जानी गावाजवळून  ०.०७६ 
द.ल.घ.मी. चा बिगर सिंचन आरक्षण 
प्रस्ताव 


घरगुती 
०.०७६ 


पिण्यासाठी 


वैनगंगा नदीवरून नांदगाव 
जानी गावाजवळून 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कडून 
प्रस्तावित नवीन चंद्रपूर (म्हाडा) पाणी 
पुरवठा यांजना, त.वचंद्रपूर , 
जि.चंद्रपूर करिता वर्धा नदीवरून 
धनोरा गावाजवळून ८.६९ द.ल.घ.मी. 
च बिगर सिंचन आरक्षण प्रस्ताव 


घरगुती 
८.६९ 


पिण्यासाठी 


वर्धा नदीवरून धनोरा 
गावाजवळून 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

अंतर्गत नेरी गावाकरिता गोधनी 
नदीवरून नेरी पाणी पुरवठा योजना, 
ता.चिमुर, जि.चंद्रपूर करिता ०१९३ 
दलघमीचा पाणी आरक्षण 
प्रस्तावाबाबत 


घरगुती 
०.१९३ 


पिण्यासाठी 


गोधनी नदी 
वरून 


भावली धरण, इगतपूरी या 
प्रकल्पातून ठाणे जिल्हयातील 
शहापूर तालुक्यात ९७ CHAR 
गावांसाठी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा 
योजना 


घरगुती 
१२.६९ 


पिण्यासाठी 


भावली धरणातून 


हि 


प्रो. पाळ बिस्कीट किरकिडी 
.खालापूर जि.रायगड (४४०/१६) 


द्योगीक ०.०४०८ 


बिस्कोट व इतर 
पदार्थ 


णवत ल.पा. योजना 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०१७/(३२१/१७)/सिं.व्य.(धो) 


| मे. मेहता Sexes स्टिल प्रा.लि.मौजे घरगुती ०.००३६५ | मृद इस्पात पाताळगंगागा नदीतून 
माडप, ता. खालापूर,जि. रायगड ah पोकळ नलीका 
0.०००९१ निर्मीती 
"लल (M.S. Hollow 
TT 0,0084§& | Tubes) 
१२ 4. नेव्हिताड डिस्टीलर्स प्रा.लि.) औद्योगिक potable पाताळगंगा नदीतून 
ता.खालापूर जि.रायगड ०.००७३ liquor 
blending & 
butting 
activities 
१३ ।मे.प्रासोल केमिकल्स,लि. औद्योगिक फॉस्फरस  । पाताळगंगा नदीतून 
मौजे,होनाड, ता. खालापुर,जि. ०.९१२५ अँण्ड 
रायगड अँसीटोन 
उदयोग 
| मे. मेहता मेटलकॉन| औद्योगिक मृद इस्पात । पाताळगंगा नदीतून 
प्रा.लि.ता.खालापूर जि.रायगड ०.००५५ पोकळ 
नलीका 
निर्मीती (M.S. 
Hollow 
Tubes) 
१५ ।फ्रिगोरीफीको अलाना प्रा.लि., ata औद्योगिक ०.७३ | खाद्यतेल पाताळगंगा नदीतून 
सारसन, ता.खालापूर, जि.रायगड उत्पादने 
१६ ।टेक्नोक्राफ़्ट इंडस्ट्रीज, घरगुती ०.०३१| घरगुती मुरबाडी नदीतुन 
धानिवली,ता.मुरबाड, औद्योगिक /औद्योगिक 
जि.ठाणे ०.०७२८ (कापड 
eee उद्योग) 
एकुण 
०.१०३८ 
हिं मे.बेक बेस्टफुडस प्रा.लि. वडवळ,| औद्योगिक अन्न प्रक्रिया । डोणवत ल.पा. योजना 
ता, खालापूर, जि. रायगड. ०.०१३५ उद्योग 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०१७/(३२१/१७)/सिं.व्य.(धो) 


१८ |।हेटवणे मध्यम  प्रकल्पाच्या| पिण्यासाठी०.२१ | पिण्यासाठी = | हेटवणे मध्यम प्रकल्प, 
WOR गॉसिप प्रॉपर्टीज प्रा.लि. औद्योगिक०.०२१ पेण,रायगड 
यांचे रिसोर्ट प्रकल्पासाठी पिण्यासाठी| ---------- 
पाणआरक्षणाबाबत एकूण 
०.२३१ दलघमी 
१९ |अँडलर्स बायो एनर्जी लि. गोरेगाव ता.। औद्योगिक धान्यापासुन । मांजरा प्रकल्प 
कळंब जि.उस्मानाबाद ०.४१४ प 
२० ।वाडीव-हे स्पेशालिटी केमिकल्स,| घरगुती पिण्यासाठी । मुकणे धरण 
ता.इगतपूरी, जि. नाशिक ०.००९६ तक 
औद्योगिक 
0,0008 
एकुण 
०.०१०५ 
२१ ।एरंडोल औद्योगिक क्षेत्र पाणी पुरवठा| औद्योगिक ५.५ | औद्योगिक । अंजनी मध्यम प्रकल्प 
योजना, एरंडोळ, जि.जळगांव. VSR A 
(920/98) 
३.० उपरोक्त नमूद प्रस्तावांना खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. 


१. सदर पाणी आरक्षण मंजुरी मुळे होणाऱया सिंचन कपातीपोटी सिंचन पुनःर्स्थापनेचा खर्च शासन 


परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२००८/ (१३१/०८)/ सिंव्य (धोरण), दि.०६.०३.२००९ नुसार रु.१ लक्ष प्रति 
हेक्‍टर प्रमाणे (Base Year २००९) आधिक भाववाढ निर्देशांक (Cost Inflation Index) विचारात 
घेऊन येणारी रक्‍कम अथवा प्रत्यक्ष करारनामा करतेवेळी लागू असलेला शासनाचा प्रचलित दर 
यापैकी जो जास्त असेल त्या दराने सिंचन पुनः:र्स्थापनेचा खर्च करारनामा करणेपुर्वी संस्थेकडून 
घेण्यात यावा. 


. बिगर सिंचन पाणी पूरवठ्यासाठी करारनाम्याचा सुधारीत नमुना व मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र 


शासन पाटबंधारे विभाग शासन परिपत्रक क्र. बिपापू -१०००/ (७१३/२००१)/ सिंव्य धोरण, मुंबई 
३२, दि.११.०६.२००३ व दि.०७.०४.२००३ अन्वये निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार करारनामा 
करण्यात यावा. 


. जलस्रोत प्रदुषित करणा-या पाणी वापरकर्त्याकडून दंडनीय पाणीपटटी आकारणी करणेबाबत 


मार्गदर्शाक तत्वे या विषयाबाबत शासन निर्णय क्र. पापव २०१५/(प्र.क्र.८८/२०१५)/सिंव्य 
(महसूल), दि.२१/४/२०१६ मधील अटींचे पालन करणे पाणी वापरकर्त्यांना बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०१७/(३२१/१७)/सिं.व्य.(धो) 


४. महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१०/(४०७/१०)सिंव्य (धोरण), 
दि.२९.०६.२०११ अन्वये करारनामा करताना बिगरसिंचन पाणीवापर कर्ते अंतिम पाणी 
मागणीप्रमाणे टप्पाटप्पाने पाणीवापर करण्याचे नियोजन नमुद करू शकतील. 


. घरगुती पाणी वापरास कायमस्वरुपी परवाना देण्यास यावा. औद्योगिक संस्थामध्ये काळाच्या 


ओघात मोठया प्रमाणात बदल होत असतात. त्यांची मालकी, उत्पादन प्रकारातील बदल, 
विस्तारीकरण इ.मुळे त्यांचे सर्वसाधारण पाणी आरक्षणाकरिता परवान्यांची मुदत २५ वर्षासाठी 
करून त्यानंतर आवश्‍यकतेप्रमाणे त्यांचे नुतनीकरण करण्यात यावे. 


. घरगुती, औद्योगिक व कृषी-सिंचन प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणा-या पाण्यासाठी ठोक 


जलदराबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या क्र. मजनिप्रा-२०१७/ प्रशुल्क/ 
ठो.ज.द.२०१७-०८/३९ दिनांक १९.१.२०१८ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेश क्र.मजनिप्रा/२०१७/मसुदा निकष/ 
हकक्‍कदारी/४११, दिनांक २२.९.२०१७ --अन्वये घरगुती व औद्योगिक प्रवर्गाकरिता ठाक जल 
हकदारीचे निकष निश्चित केले आहेत. त्या निकषांची पुर्तता संस्थेसोबत करारनामा करणेपूर्वी 
करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३२३१६३२००२२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Atul Ashok “enn 


प्रति, 


Digitally signed by Atul Ashok Kapole 
IN: न, o=Government Of Maharashtra, 


14f1 
=ae2c4f4c985d3e984de9432490 
1c65 1dea49d652fafl 1a96aa98b5, 


2 
serial INI 
apole em 
cn=Atul \k Kapole 
Date: 2018.03.23 16:34:17 +05'30' 


(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 


. मा. राज्यपालांचे सचिव. 

. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

. मा. विराधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 

. मा. विराधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
. सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. 


सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 


१०. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०१७/(३२१/१७)/सिं.व्य.(धो) 


१३. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
१५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेशञा,मुंबई 

१६. मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

१७. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ( लाक्षेविप्र,औरंगाबाद 

१८. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१९. मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

२०. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


